








एक छोटी मुलगी असते. 
तिला गोष्टी वाचायंचं वेड असतं. 
त्यातील शब्द आणि चित्रांबरोबर 
नवीन आणि अनोख्या विश्‍वाची 
सफर करायला तिला खूप 
आवडायची. त्यातील पात्रे तिचे 
सवंगडी बनायचे आणि मग 
अनेक दिवस ती त्यांच्या प्रेमात 
बुडालेली असायची. 


एक दिवशी शाळा सटायची 
वाट पाहत असताना तिचं वरच्या 
कप्प्याकडे लक्ष गेले. तिथे एकच 
पुस्तक ठेवले होते 


“ते कठलं पस्तक आहे 
ताई?” तिने शिक्षिकेला विचारलं. 


“ते जादुई गोष्टींचं पुस्तक 
आहे. मी जेव्हा तझ्याएवरढी होते 
ना तेव्हा माझ्या आजीने ते मला 
भेट दिलं होतं,” ताई म्हणाल्या 
“तता आज रात्री वाचायला घेऊन 
जोयचं आहे का?” 





हो ताई, मल्ला खूप 
आवडेल,” छोटी मत्रगो 
खशीत म्हणाली 


छ 


तीनचे टोले 
वाजत्रे. शाळा सटली 
ताईनी तिला कपाटातन 
पस्तक काठन दिले. ती 
पळतच घरी पोचली. 










२ >> 











पस्तक उघडलं आणि एकेक 
पान उलट लागली. प्रत्येक चित्र तिला आधीच्या 
चित्रापेक्षा संदद आणि उत्सकता वाढवणारं होतं 
ती शेवटच्या पानावर आली तेव्हा डोळ्यात दाटलेल्या 
आनंदाश्रूमुळे काहीही दिसत नव्हत. 


अरे! पण शब्द कठे आहेत? गोष्टो कठे आहेत? 


एकही अक्षर नसलेलं हे कसं बर गोष्टीचं प्स्तक 
आहे, ती विचारात पडली 

























ती छोटी मलगी ते शब्द नसलेलं पस्तक चाळत 
असताना अचानक वारा सळसळला रळ ऑणि कुणीतरी 
तिच्या कानात हळवार आवाजात | 


“निराश नको होऊस विमकते. 

ता नक्की शब्द सवतील 

छला काल्पनिक गोष्टी त्रिहिता येतील 

काही सोप्या शब्दाने सरुवात कर आणि तिथन ततला आपोआप 

सच लागेल बघ 

लक्षात ठेव* गोष्टीची सरवात मध्या शेक्ट हवा तेव्हा बदलता 

ये्डन आणि हवा तसा नवनवीन कल्पनेने रंगवता ये्डल 
कल्पनेच्या विश्‍वात कठते नियम नसतात किवा वक बरोबर 

असा काही नसता” 


तो आवाज तिला इतका आश्वासक वाटला कि त्या 
छोटया मलीने पहिलं पान उघडली आणि लगेच 
सुरुवातही कैली. 


ह “न १ आ” ! 
डी लि)... 











सरुवातीला तिला काही सचेना. म्हणन तिने हे. . 
चित्राकडे अजन बारकाईनं पाहिलं. ह्या अस्वलांची फारच -हे शीर्षक मस्त वाटतंय. 
घट्ट मैत्री दिसतेय. त्यांना खूप मध आवडते ना त्यामुळे गोष्ट सरु झाली. ती स्वतःशीच बोल लागली. निळ अस्वल 
बहुधा ते निळ अस्वले भेट म्हणून मध घेऊन येतंय क्संताच्या पहिल्या दिवशीच आतं ते म्हणालं... 


शः 


“गुपित" “बैल्दादा, हे तू कुणालाच सांगणार 
नाही ह्याचं वचन ते बघू आधी मला. आम्हाला तुझी 








एका मोठया लाकडी होडीमध्ये त्यांची शेकडो मैलांची सफर 

आता त्या छोट्या मुलीला भरभर सुचू लागलं. शब्द वाक्यांमध्ये सुरु झालरी. “आपण पोचलो का?” सश्याने विचारलं. “अजून एक रात्र 

तर वाक्यं गुंफून गोष्टी तयार होऊ लागल्या, आणि दोन दिवस,” सिंह म्हणाला. “अरे बापरे! खूपच मोठा प्रवास आहे. 
आपण नक्की कुठे चाललो आहोत?” सश्याने विचारलं. 


१ 1 आ 
0-१ १ वि ह 
च नट पी वि > 9 
डु वि १ 
रि. १ 
क 
र 
ी 
. ५ क 
क > ९* क" को, 
वि १0%१* ऱ् लँ 
९ अ र रि 
1. औो. बॅ ]] 
प... न. ह 
शि च्छ रे 
"क 1 
ण र. 
शि 
क... | 
व १ 
“्ा ह.य न ् 
द ” २ 


| | | क... ९ ् | 
वाघाची प्रार्थना”आजबाजचे सगळे प्राणी आज इकडे गोळा होणार | यनिकोर्न तारेच्या कड्यातून उड्या मारणार आहे. बरोबर 
आहेत. जोरदार तयारी चालू होती. टोकदार टोपी घातलेला विदुषक बाराच्या ठोक्याला सगळ्यांना चहा देण्यात येईल. त्यानंतर वाघ 
एकार्डीयन वाजवणार आहे 





२ ४२ 
> 
बैकर 


रि 


देवसाची पार्टी" सांगितल्याप्रमाणे आम्ही बरोबर 3:33 वाजता पोचलो. चारपाती गवत आणि एक मोठा गरम माठ जंगलातल्या 
दारात मददामहन ठेवला होता. डावीकडे बसलेल्या घबडाने आम्हाला विचारत्रं, “पाहणे कोण?” तगेच आम्ही त्यात्रा सिक्रेट पासवर्ड 
सांगितला. आम्हाला वाढदिवसाचा केक घेऊन यायला सांगितलं होतं. त्या व्हॅनिला केकवर भरपर आयसिंग आणि ब्ल॒ रासबेरीमधे 
खोचलेल्या सहा मेणबत्त्या होत्या. पॅम आता काय घोषणा करणार होता हे कणालाही माहित नव्हत पण वाढदिवसाची शानदार पार्टी 





क 


1 ' एका रात्री रेशमी अंगरखा घातलेला एक गढ 
माणूस नावेत बसून आमच्या किनाऱ्यावर आला. त्याला पाहताक्षणी 
तो जादुगार आहे हे आम्हाला कळलं. तो तोंडाने वेगवेगळ्या आकाराचे 
फुगे काढत होता. आणि कमाल म्हणजे नंतर नंतर त्या फुग्याचा 


>. _ 








आकार ॒ जिवंत होऊ लागला. आमच्या शांत 
किनाऱ्यावर एक अजस्त्र व्हेल शाक आला. त्याला 
पाहन आम्ही थक्क झालो. आता आम्हाला काहीतरी 
करणं भाग होतं........ 






५४, 


७ ॥ घुबड चोचीत सोन्याची चावी घेऊन आलं. आम्ही 
आकाशाकडे झेप घेतली. पुढे काय होईल ह्याची 





एकेक शब्द-वाक्य जोडत ती मत्रगी तासनतास कल्पकतेने गोष्टी रचत 
>) बसली होती. चंद्र जेव्हा माथ्यावर आला तेव्हा तिला अनावर झोप आली 
/ *“ त्या गोष्टी आणि गोष्टीतली पात्रं ह्यांची स्वप्न पाहत ती झोपी गेली 













सकाळी जेव्हा तितला जाग आली तेव्हा तिच्या मनात त्या कजबजत्या 
वाऱ्याबददल कतज्ञता दाटन आली. तिला बैल, घबड, सिंह ह्या नवीन मित्रांची 
खप आठवण आली. तिने परत पस्तक उघडलं खरं पण तेव्हठ्यात क्षितीजाकडे 
सर्य उगवला आणि पक्षी कितल्रबिललाट करत लगबग करू त्रागले. शाळेला उशीर 
झालेला तिला अजिबात चालत नसे. तिने घाईघाईने आटोपलं, प्स्तकं हातात 
घेतलं आणि दारातन धावत सटली 


वाटेत तिला एक कोल्हा 
भेटला. त्याच्या हातात गोल 
गाठोडं होतं 


“ए गोड मतलगी,माझ्याकडे 
तझ्या पस्तकासाठी काही शब्द 
आहेत. ते इकडे तिकडे 

वाऱ्यावर उडत होते. आणि मी 
किनई हशार असल्याने त्यांना 
पकडन हया गाठोड्यात बांधलं 
आहे. 


“व्वा, किती छान!” 
मत्गी म्हणाल्री. ती खरं तर 
त्याचं ऐकन थोडी गोंधळली 
होती 

“जायच्या आधी मलता 
थोडी मदत करशीत्र का?” 
कोल्ह्याने विचारलं. 


“हो, सांग ना. मला 


दिले 





नक्‍की आवडेल,” मलीने उत्तर । 


0.1 





शै 


क. 





1 82077) ह 70-:.555 24 
>. दी 












कोल्ह्याने मत्लरीचे आभार मानले. मलीनेही कोल्हयाचे 
आभार मानले आणि पस्तकं व ते शब्दांचे गाठोडं घेऊन ती 
ती पळत पळत शाळेच्या दिशेने निघाली 








सॉरी ताई. थोडा उशीर झाला,” 
धापा टाकत ती छोटी मुलगी म्हणाली. 


“वाऱ्याने मत्रा कानात काहीतरी 
सांगितलं आणि प्रत्येक चित्राची गोष्ट 
मला आली. मग मी खूप झोपले...आणि 
शब्द...ते कसे आणि केव्हा विखुरले गेले 
हे मला कळलंच नाही. पण त्या हुशार 
कोल्ह्याने त्यांना बरोबर जाळीत पकडलं 
आणि.......पण मला हे पुस्तक प्रचंड 
आवडतं आणि आणि मी विसरूनच 
गेले...थेक्यू! मला तुम्हाला खूप साऱ्या 
गोष्टी सांगायच्या आहेत.” 


“मतला तर त्या कधी एकदा ऐकते 
असं झालं आहे, गोड हसत ताई 
म्हणाल्या. क 


/2__ 









कोल्हा आणि द्राक्षे 











